संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द 
भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना 
जिल्हा आस्थापना वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे जून व जुलै, 
२०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ जून, २०२२. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दिनांक २०.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ 
विसयो, दि.१२.०४.२०२२ 
४. UR निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो -२०२२/प्र.क्र.३७/ 
विसयो, दि.०४.०५.२०२२. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकशे अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष 
त्र्याहत्तर हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील 
आस्थापनेसाठी रुपये ४२,५१,२२,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी एकावन्न लक्ष बावीस हजार 
wed) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 
qo टक्के संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी तर संदर्भ wv 
येथील शासन निर्णयान्वये ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १५ टक्के 
तर ०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी, ११-प्रवास खर्च व १३-कार्यालयीन खर्च या उहीष्टाकरीता 
प्रत्येकी १४ टक्के रक्‍कम सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांना वितरीत केली आहे. आता 
वित्त विभागाने ०१-वेतन या उद्दिष्टासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७ टक्के रक्‍कम वितरीत 
केली आहे. 
त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये 
७,५६,०७,७७०/- (रुपये सात कोटी छप्पन्न लक्ष सात हजार सातशे सत्तर फक्त) व वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये २,९५,३८,११०/- 
(रुपये दोन कोटी पंच्याण्णव लक्ष अडतीस हजार एकशे दहा फक्त) इतका निधी सर्व 
विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे जून व जुलै, २०२२ या कालावधीकरीता ०१-वेतन या 
उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास 
शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र -अ व ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील 
तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्‍यकतेनुसार वाटप करावे. 

३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य HEM २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, 
जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाश्ीर्ष 
२०५३, इतर प्रशासन ०९४, (09), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना 
अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी .त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या 
खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास 
पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळलेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व 
त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 

५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.808/१9॥8.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०६२०१२१०२२३१२२ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Prashant Pundlik 


Wagh क्य याया 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२२/प्र.क्र.३७/विसयो, दिनांक १७ जून, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), 
सर्वसाधारण आस्थापना” 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे जून व जुलै, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 
(रुपये हजारात) 


विभागीय संगणक सांकेतांक ०१ वेतन 


आयुक्‍त 


०१) (०१) (२०५३ १११३ १२६२६.८८ 


(०१) ( ) 
2 per 
pee 

(०४) ( ) 

(०६५) ( ) 

( ) 


४_ Fig ___ [१ (४ (९०५३ 
(०१) (०५) (२०५३ ११५१ १३३३२.४१ 


(09) (०६) (२०५३ ११६९) | ९५६६.२० 
एकूण ७५६०७.७७ 


विवरणपत्र- ब 
मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, 
(09) (०१) वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च 
(२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
सन २०२२-२३ वर्षातील माहे जून व जुलै, २०२२ करीता अनुदानाचे वाटप. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | विभागीय आयुक्‍त ०१ वेतन 
॥ व| पुणे ४९२३.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


